डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेमधील सहायक प्राध्यापक 
वर्ग-१ या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करुन, प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.१०६/प्रशि-४ (१२-अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, 
दि.१७.१२.२०१६. 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/कार्यासन१२, 
दि.१६.०२.२०१८. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. यशदा २०१४/४४१/प्र.क्र.९३/१४/१२-अ, 
दि.११.०५.२०१५. 
४. शासन पत्र सा.प्र.वि.क्र. विप्रप्र २०२३/प्र.क्र.०9४/१२-अ, दि.०३.०२.२०२३ 
५. विभागीय आयुक्‍त तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय 
व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांचे पत्र.क्र.प्रशा/लेखा/प्रबोधिनी/पदभरती/कावि- 
५०७/२०२३, दि.०६.०४.२०२३. 
६.वित्त विभाग यांचे पत्र क्र. संलेको-२०२१/प्र.क्र.२४/कोषा (प्रशा-२), दि.१५.०९.२०२३. 
शासन आदेशा :- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या प्रशिक्षण संस्थेतील सहायक 
प्राध्यापक वर्ग-१(एस-१९-५५१००-१७५१००) या रिक्‍त असलेल्या पदाकरीता प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या प्रचलित 
कार्यपध्दतीनुसार श्रीमती दीपा संतोष घोरळ-सरोदे, सहायक संचालक (एस-२०-५६१००-१७७५००) यांना 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेत सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ 
या पदावर खालील TR नमूद केल्यानूसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र नाव /पदनाम/वेतनश्रेणी मुळ प्रशासकीय |  प्रतिनियुक्‍तीचे पद/ | प्रतिनियुक्‍्तीचा | प्रतिनियुक्‍्तीचा 
विभाग वेतनश्रेणी दिनांक कालावधी 
त श्रीमती दीपा संतोष घोरळ-सरोदे वित्त विभाग | सहायक प्राध्यापक-वर्ग-१५ आदेक्ञाच्या आदेशाच्या 
सहाय्यक संचालक (लेखा ताळमेळ) वेतनश्रेणी एस-१९ दिनांकापासून | दिनांकापासून 
विभागीय आयुक्तालय, पुणे (५५१००-१७५१००) ३ वर्ष 
वेतनश्रेणी एस-२० 
(५६१००-१७७५००) 


२. त्यानुसार वित्त विभागाने श्रीमती दीपा संतोष घोरळ-सरोदे, सहाय्यक संचालक (लेखा ताळमेळ) विभागीय 
आयुक्तालय, पुणे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीची नोंद घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 


३. तसेच श्रीमती दीपा संतोष घोरळ-सरोदे, सहायक संचालक या डॉ.पंजाबराव carga विदर्भ प्रशासकीय 
व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेतील सहायक प्राध्यापक वर्ग-१(वेतन श्रेणी एस-१९-५५१००-१७५१००) 
या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पदाची वेतनश्रेणी एस-२०-५६१००-१७७५०० या श्रेणीमध्ये एक स्तर उन्नत 
करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर सदर सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ हे पद आपोआप मुळ 
वेतनश्रेणीत अवनत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.१०६/प्रशि-४ (१२-ओ) 


४. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर War...) नियम १९८१ च्या 
परिशिष्ट-२ मधील खालील अटी व डातींच्या अधीन राहील. :- 


१) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने 
सेवेची आवश्‍यकता वाटल्यास सदर अधिकाऱ्यास परत बोलविण्यात येईल.डॉ.पंजाबराव 
देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस वरील कर्मचा-याच्या 
सेवेची आवश्‍यकता नसल्यास संबंधितांना ३ महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, 
शासनास सदर बाब अवगत करण्यात यावी. 

२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च डॉ.पंजाबराव देशमुख 
विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेने करावा. 

३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर Gar...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये 
विहित केलेल्या दरानुसार डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी, 
अमरावती या संस्थेकडून रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान देण्यात यावे 

४) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी मधील वर्गणी चाळू ठेवण्यात यावी. 

५) संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे 
परत करण्यात याव्यात. 

५. हा शासन आदेश वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३८९/सेवा-९,दि.२०.१०.२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२२१११०१०८२०७ असा आहे. हा शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


oC 0८ w 


षु 


Nn SO 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१०) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7edf6a25c72797 123 
cdaa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9 
p R A S A D J O S H | D667A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD 
JOSHI 


Date: 2023.11.22 11:10:26 +05'30' 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर. 
मा.अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

उपसचिव, कोषा (प्रशा-२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
निबंधक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
श्रीमती दीपा संतोष घोरळ-सरोदे, सहायक संचालक (लेखा ताळमेळ), विभागीय आयुक्तालय, पुणे. 
वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
2) निवडनस्ती/प्रशि-४ (92-37) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


